पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर 
विद्यापीठ येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
होळकर यांचे स्मारक तसेच टॉवरचे बांधकाम 
करण्याकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : स्मारक-२०२१/प्र.क्र.२२/विशि-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ - १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, समक्रमांक दि.०७.१२.२०२१. 


२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, समक्रमांक दि.१४.०२.२०२२, दि.२१.०२.२०२३व 
दि.०१.०८.२०२३. 

3. कुलसचिव, पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर यांचे अनुक्रमे 
पत्र.क्र.पुअहोसोविसो/अभियांत्रिकी विभाग/२०२४/५०४५, दि.१२.०७.२०२४ व पत्र 
क्र.पुअहोसोविसो/अभियांत्रिकी विभाग/२०२४/५४०१, दि.२९.०७.२०२४. 


ज्ञापन :- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या परिसरात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
होळकर यांच्या स्मारकासाठी चबूतरा बांधकाम, लॅन्डस्केप व सुशोभीकरण तसेच टॉवर बांधकामाच्या 
रु.१४,२४,९२,२३८/- इतक्या किमतीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र.१ येथील झासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदरहु प्रशासकीय मान्यतेस अनुसरुन संदर्भ क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये एकूण रु.६,७३,९१,०००/- एवढा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. पुढील 
बांधकाम करण्यासाठी निधीची आवश्‍यकता असल्याने उर्वरित निधी वितरीत करण्याची विद्यापीठाने 
संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये विनंती केळी आहे. सदर विनंतीच्या अनूषंगाने वित्त विभागाने निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता दिल्यानुसार, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ येथील पुण्यश्लोक 
अहिल्यादेवी होळकर यांचे स्मारक तसेच टॉवरचे बांधकाम करण्यासाठी रु.१,००,००,०००/- (रुपये एक 
कोटी फक्त) इतका निधी खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


कः 
२. 


हा निधी प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच वितरीत तथा आहरीत करण्यात यावा. 

चाळू आर्थिक वर्षात विधीमंडळाच्या निदर्शनास आणलेल्या कामनिहाय तरतूदीपेक्षा जादा खर्च 
करण्यात येऊ नये. 

कोणत्याही परिस्थितीत संबंधित अधिक्षक अभियंता यांनी प्रशासकीय मान्यतेच्या रकमेपेक्षा 
जास्त खर्च कामांवर करुनये. 

संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी कामाची प्रगती व झालेला खर्च याचा अहवाल संबंधित 
विद्यापीठाचे कुलसचिव व संचालक, उच्च शिक्षण यांच्याकडे पाठविण्याची व्यवस्था करावी. 
विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवऱ्यकता लागणार नाही. या दृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः स्मारक-२०२१/प्र.क्र.२२/विशि-२ 


२. हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन वितरीत करावा. 
निधी वितरीत करतांना वरील अटी व शर्ती विचारात घ्याव्यात. तसेच वरील अनुदानाची सर्व कागदपत्रे 
व हिशेब महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई किंवा प्रकरणपरत्वे महालेखापाल-२, नागपूर यांनी सदर 
कामाकरीता प्राधिकृत केळेळे अधिकारी यांना तपासण्याचे अधिकार असून, त्यांनी मागणी केल्यास, सर्व 
कागदपत्रे त्यांच्याकडे तपासणीकरीता विद्यापीठाने सादर केली पाहिजेत. 


३. विद्यापीठास ज्या उद्दिष्टासाठी मंजुर केलेल्या अनुदानाचा वापर त्याच उद्दिष्टासाठी करावा. तसेच 
विहीत कालावधीमध्ये सदरचा खर्च पूर्णपणे करण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात यावी आणि त्याबाबतचे 
विनियोग प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) शासनास विहित वेळेत सादर करण्यात यावे. 


४. सदरहू बांधकामावर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक - एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष- ४२०२ शिक्षण, 
सर्वसाधारण शिक्षण २०३, विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण (४२०२ ००७९)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४- 
२०२५ मधील मंजूर तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम २०२४, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/ अर्थ-३ दि.२५.०७.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. या शासन 
निर्णयातील परिशिष्ट मधील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१००२/२०२४/व्यय-५, दि.०९.०९.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०९१३१३१७५३७५०८ असा 
आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावांने, 


PRATAP ee ावला AND TECHNICAL 
PANDURANG LUBAL 2 - 
(प्रताप पां.लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
६. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः स्मारक-२०२१/प्र.क्र.२२/विशि-२ 


८. महालेखापाल, (लेखापरीक्षण) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

९. शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे. 

qo. कुलसचिव ,पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकर, सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर. 
११.मख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 

१२. अधिक्षक अभियंता ,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर 

१३.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, सोलापूर. 
१४.कार्यासन (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.कार्यासन (१४७१), नियोजन विभाग. मंत्रालय, मुंबई. 

१६. कार्यासन अर्थसंकल्प-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. निवडनस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


